महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील (पारडी नाका) 
उड्डाणपूलाच्या अनुषंगाने जमीन संपादन प्रकल्पास 
सुधारीत मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०१८/प्र.क्र.४५४/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ डिसेंबर, २०२० 
वाचा-: 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६१७/नवि-३३, 
दिनांक ०४ मे, २०१८. 
३. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपाना/नरवि/१५८६, 
दिनांक ०३.११.२०१८ 
४. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपाना/नरवि/१६०७, 
दिनांक १२.११.२०१८ 
५. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक :- नगरो-२०१८/प्र.क्र.४५४/नवि-३३, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ 
६. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक :- संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६१७(अ) /नवि-३३, 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१८ 
७. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, यांचे पत्र क्रमांक मनपाना/नरवि/१०८५, 
दिनांक १३.०१.२०२० 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय महामार्गावरील नागरी क्षेत्रातील उड्डाणपूल, आरओबी, आरयुबी यांच्या कामाच्या अनुषंगाने 
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची (NHA!) वैधानिक जबाबदारी नसलेल्या जागा संपादित करून 
देण्याची त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था/महानगरपालिका यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे, 
त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था/महानगरपालिका यांनी टीडीआर (TOR) देऊन सदर जागा भूसंपादित 
कराव्यात. त्यासाठी आवश्‍यक तेथे विकास आराखडयात (Development Plan) बदल करण्याची देखिल 
कार्यवाही करावी. या प्रमाणे कार्यवाही करूनही जागा संपादित करणे शक्य नसल्याचे संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणित केल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रामध्ये केंद्रीय 
भुपृष्ठ वाहतूक मंत्राळयाअंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत (९॥-/॥॥ सध्या राबविण्यात येत 
असलेल्या उड्डाणपूल, आरओबी (ROB), आरयुबी (RUB) यांच्या प्रकल्पांच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४५४/नवि-२३३ 


संपादन करणे आवश्‍यक असलेल्या जागांच्या भुसंपादनासाठी आव्यक असलेला निधी महाराष्ट्र 
सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय संदर्भाकिंत दिनांक ०४ मे, २०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, त्यामध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही देखील 
स्वतंत्रपणे करण्यात येत आहे. 

०२. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या शहर हद्दीतून जाणाऱ्या 
नागपूर-रायपूर राजमार्गावर (९॥--६) पारडी ऑक्टॉय नाका ते संत तुकाराम चौक ते कळमना मार्ग, संत 
तुकाराम चौक ते राणी प्रजापती चौक ते वैष्णोदेवी चौक पर्यंतच्या रस्त्यावर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग 
प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपूलाच्या अनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची 
वैधानिक जबाबदारी नसलेल्या व नागपूर महानगरपालिकेची जबाबदारी असलेल्या जागेच्या संपादनासाठी 
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या माध्यमातून दिनांक ०४.०५.२०१८ च्या शासन 
निर्णयानुसार निधी उपलब्ध करून देणेबाबत शासनाकडे विनंती केली होती. त्यास अनुसरून, दिनांक ०४ 
मे, २०१८ च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावित सुधारणेच्या अधीनतेने समक्रमांकाच्या दिनांक १७ नोव्हेंबर, 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर, आयुक्‍त, नागपूर 
महानरगपालिका यांनी त्यांच्या दिनांक १३.०१.२०२० च्या पत्रान्वये बाधित जमीनीचे क्षेत्रामध्ये वाढ होत 
असल्यामुळे, वाढीव खर्चास मान्यता देण्याची विनंती केली होती. त्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या नागपूर 
महानगरपालिका क्षेत्रातील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या नागपूर 
उड्डाणपूलाच्या अनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची वैधानिक जबाबदारी नसलेल्या व नागपूर 
महानगरपालिकेची जबाबदारी असलेल्या नागपूर-रायपूर राजमार्गावरील (९॥--६) पारडी ऑक्टॉय नाका ते 
संत तुकाराम चौक ते कळमना मार्ग, संत तुकाराम चौक ते राणी प्रजापती चौक ते वैष्णोदेवी चौक पर्यंतच्या 
रस्त्यावर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपूलाच्या अनुषंगाने 
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची वैधानिक जबाबदारी नसलेल्या व नागपूर महानगरपालिकेची 
जबाबदारी असलेल्या जागेचे संपादन करण्यासाठी लागणाऱ्या मूळ रूपये ८२.८७ कोटींच्या प्रकल्पातील 
वाढीव बाधित क्षेत्राच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीने प्रमाणित 
केलेल्या व आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांनी त्यांच्या दिनांक 93.09.2020 च्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून दिनांक ४ मे, २०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदी व त्यामध्ये प्रस्तावित 
सुधारणांच्या अधीनतेने, सुधारीत रूपये १२५.५५ कोटींच्या प्रकल्प किंमतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. या प्रकल्पाचा वित्तिय आकृतीबंध राज्य शासन Wo टक्के व नागपूर महानगरपालिका ३० टक्के असा 
राहील. त्यानुसार प्रकल्पाची सुधारीत किंमतीनुसार राज्य हिस्सा व मनपा हिस्सा याबाबतचा सुधारीत 
वित्तीय आकृतीबंध खालीलप्रमाणे राहील. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४५४/नवि-२३३ 


(रुपये कोटीत) 
मनपाचे ल सर राज्य हासन | मनपाचा एकूण 
नाव हिस्सा हिस्सा 4 


नागपूर-रायपूर राजमार्गावरील (NH-€) पारडी ऑक्टॉय 
नाका ते संत तुकाराम चौक ते कळमना मार्ग, संत तुकाराम 
नागपूर | चौक ते राणी प्रजापती चौक ते वैष्णोदेवी चौक पर्यंतच्या ८७.८८ ३७.६७ ।१२५.५५ 
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात 
येणाऱ्या उड्डाणपूलाच्या अनुषंगाने जमीन संपादनाचा प्रकल्प 


०३. मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार या प्रकल्पासाठी राज्यशासन हिउड्याचा रूपये ५८ कोटी इतका संपूर्ण 
निधी यापूर्वीच नागपूर महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात आलेला आहे. या सुधारीत मान्यतेनुसार राज्य 
शासन हिळ्याचा देय ठरणारा अधिकचा निधी रूपये २९.८८ कोटी इतका निधी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने 
स्वतंत्रपणे वितरीत करण्यात येईल. 


०४. यासंदर्भात संदर्भाकिंत अ.क्र. ५ येथील शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ व 
संदर्भाकिंत अ.क्र. ६ येथील शासन निर्णय दिनांक १७ डिसेंबर, २०१८ मधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम 
राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०७१९०१४२७१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने, 
PANDURANG __ आशयाचा 


‘alCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e12fdc1 9db06 1 2f1 ffdf83e54efe7d 


J OT | B A J A D H AV a2b1bc63d18df8e09b3c7eece65, cn=PANDURANG 
JOTIBA JADHAV 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

७. विभागीय आयुक्त, नगापूर. 

८. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

९. जिल्हाधिकारी, नागपूर 
१०. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर. 
११. निवडनस्ती, नवि-३३. 

पृष्ठ ३ पैकी ३ 


